राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (NMSA) 
अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) 
योजनेची अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 
अंमलबजावणीकरिता रु.२६.८० लक्ष 
निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-४४१८/प्र.क्र.८३/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ३० मार्च, २०१९. 


१. केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.inal सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शोती 
अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचना. 

२. शासन निर्णय क्रमांक ०४१८/प्र.क्र.१५५/१४ अ, दि. २७ एप्रिळ, २०१८ 

३. शासन निर्णय क्रमांक WRI ४४१८/प्र.क्र.८१/८ A, दिनांक २१.०६.२०१८ 

४. शासन निर्णय क्रमांक MAI ४४१८/प्र.क्र.८२/८ अ, दिनांक ४.०८.२०१८ 

५. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १-२१/२०१८-३७-॥, दिनांक २१ जानेवारी, २०१९ 

६. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआआ.-२०१८/कोक्षेवि/वाकृअ/प्र.क्र.२५/७०/रासक, 
दि.२६ मार्च, २०१९ 

७. आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीयुडी-२०१८/प्र क्र ११/ कार्यासन ६ दिनांक ३० 
मार्च, २०१९ 


प्रस्तावना 


राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास [Rain fed Area Development (RAD)] 
योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत असून त्यामध्ये केंद्र व राज्य हिळ्याच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. 
संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये सदर योजनेची सन २०१८-१९ या वर्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी 
केंद्र हिस्सा रु. २४९६.५० लक्ष व राज्य हिस्सा रु.१६६४.३३ लक्ष अशा एकूण रु. ४१६०.८४ लक्ष रकमेच्या वार्षिक 
कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दिनांक २१.०१.२०१९ च्या पत्रान्वये अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र 
हिळ्याचा दुस-या हप्त्यापोटी रु.११७.५० लक्ष निधी वितरीत केला आहे. सदर निधीपैकी रु. २१.०५ लक्ष व 
त्यास समरूप आवऱ्यक राज्य हिस्सा रु. १४.०० लक्ष असा एकूण रु. ३५.५० लक्ष निधी संदर्भाधीन दि. १४ मार्च, 
२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त, कृषी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरित निधीपैकी केंद्र 
हिळऱ्याचा रु.१६.०८ लक्ष व त्यास समरुप आव्यक राज्य (SATA रु.१०.७२ लक्ष असा एकूण रु.२६.८० लक्ष 
निधी आयुक्त, कृषी यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचारधीन होता. 


झासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-४४१८/प्र.क्र.८३/८-ओ 


शासन निर्णय :- 


१. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (NMSA) कोरडवाहू क्षेत्र विकास (१५४) कार्यक्रमाची सन २०१८-१९ 
मध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता अंमलबजावणी करण्यासाठी रु.२६.८० लक्ष (रुपये सव्वीस लक्ष 
ऐंशी हजार फक्त) निधी आयुक्त, कृषी यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर (BEAMS) वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर निधीमध्ये केंद्र हिस्सा रु.१६.०८ लक्ष (रुपये सोळा लक्ष आठ हजार फक्त) व त्यास समरुप आवश्‍यक 
राज्य हिस्सा रु.१०.७२ लक्ष (रुपये दहा लक्ष बहात्तर हजार फक्त) एवढया निधीचा समावेश आहे. 

३. सदर खर्च खालील लेखाशिर्षाखालील सन २०१८-१९ च्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


प्रवर्ग 


केंद्र हिस्सा 


राज्य हिस्सा 


अनुसूचित जमाती 


मागणी क्र. टी-५ 

२४०१-पीक संवर्धन, 

(७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 

(०१) (१९) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- 
अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम व 
हवामान बदल शाश्वत शोती सनियंत्रण 
प्रतिमानकरण व संपर्क कार्यक्रम (केंपुयो) 
(६०% केंद्र हिस्सा) (अनुसूचित जमाती) 
(2809A438) 

३३ अर्थसहाय्य 


मागणी क्र. टी-५ 
२४०१-पीक संवर्धन, 
(७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) (२० राष्ट्रीय शाश्वत शोती 
अभियान- अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास 
कार्यक्रम व हवामान बदल शाश्वत शोती 
सनियंत्रण प्रतिमानकरण व संपर्क 
कार्यक्रम (केंपुयो) (४०% राज्य हिस्सा) 
(अनुसूचित जमाती) 
(२४०१॥५४८) 

३३अर्थसहाय्य 


४. विविध कार्यालयांच्या स्तरावर कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), 
कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी आणि सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषि विभागीय 
आयुकक्‍्तालय,पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधीचे 
वितरण PFMS प्रणालीशी संलग्न बँक खात्यातूनच करण्यात यावे. 

५. केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी राज्य 
शासनास सन २०१८-१९ करीता मंजूर केलेल्या कृति आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रिय कृषि 
मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 

६. सदरचा निधी फक्त आदिवासी लाभार्थ्याकरीता व आदिवासी उपयोजनाक्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावा. 
तसेच आदिवासी उपयोजनाक्षेत्रा बाहेर केलेली तरतूद त्याच क्षेत्रातील आदिवासी वैयक्तिक 
लाभार्थ्यांकरीता खर्च करण्यात यावी. 

७. सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाने संदर्भाधीन दि.३० मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 

दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिल, 
२०१८ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी शर्तीची पूर्तता 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-४४१८/प्र.क्र.८३/८-ओ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१७०६१३३६०१ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


KIRAN N 
PATIL nati 
(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त (कृषि,कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई-३२. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


ष्‌. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व जिल्हा परिषदा) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा,पुणे 
सर्व संचालक, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. _ सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१०. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

११. व्यवस्थापकीय संचालक, जिल्हा अग्रणी बँक (बँक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल ,पुणे) 

१२. सर्व कृषि विकास अधिकारी/सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी/सर्व तालुका कृषि अधिकारी/सर्व 
मंडळ कृषि अधिकारी 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 

१५. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१६. संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई 

१७. सहायक संचालक(लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१८. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी 

१९. उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 

२०. उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 

२१. सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

२२. वित्त विभाग (का. व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई. 

२३. निवडनस्ती ८-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


